महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौार्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भ्रातृहरी पंडीत जि.पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र.९३/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०७/०८/२०२०. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. मासैम-२०१६ /प्र. क्र. ९२(२)/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/ गौ.पु /प्रस्ताव/ सैकवि-१६ 
दिनांक १७/०३/२०२० . 
प्रस्तावना 


महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भ्रातृहरी पंडीत यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या अधिसूचना क्रमांक १६-प्रेस/२०१८,दिनांक ३१ मार्च, २०१८ अन्वये “अति विशिष्ट सेवा पदक” हे 
पदक प्रदान करण्यात आले आहे. व्हाईस अँडमिरल रविंद्र भ्रातृहरी पंडीत यांना रु. १,०३,०००/- इतके अनुदान 
देण्याचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 
उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, | शौर्य/सेवा पदक | पदक प्राप्त | देय एकूण रोख 
नाव व पत्ता झाल्याचा । रक्कम (रुपये) 
दिनांक 
नं ०२७४६-३ व्हाईस अँडमिरल रविंद्र | अति विशिष्ट | २६ जानेवारी, | १,०३,०००/- 
भ्रातृहरी पंडीत सेवा पदक २०१८ 
Headquarters Western Naval 
Command, Ballard Pier, Tiger 
gate, Naval Dockyard Mumbai- 
४०००२३ 


२ महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी WY % रक्कम म्हणजे रु. ७७,२५०/- 
(सत्त्याहत्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित २५ % रक्कम म्हणजे रुपये २५,७५०/- 
(पंचवीस हजार सातडो पन्नास फक्त) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१६/प्र.क्र.१३५/२८ 


3. वरील परिच्छेद क्र. 2 मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. 99, 240/- 
( रु. सत्त्याहत्तर हजार Gal पन्नास फक्त ) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा, Loo - इतर खर्च, (00)(04) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ 099 3) ०५- बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी, म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे यांनी कोषागार कार्यालय,पुणे 
येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी., 
षु. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत मुदतीत 
देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय अधिका-यांना 
द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 
द हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मासैम-२०१६ /प्र. क्र. ९२(२)/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०७१६२९२३५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. igitally si anjeev R Keluskar 

DN: c=IN, o: ernment laharashtra, ou=General Administration 

eparti ICode= , st= shtra, 
43: 7०0030083447370004485759७718309041836833060 
937587804, 
serialNumber=78be6 15e7dd51ebb89a43e2d8f1b14979bfsfsae2c63e3a7F 
e U S a [| e41c5716996cd4b, cn=Sanjeev R Keluskar 
Date: 2020.09.03 16:54:22 +05'30' 
( BUD ) 
अवर UA, AERTS TAT 

9 . 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, पुणे, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
११६ व्हाईस sere रविंद्र भ्रातृहरी पंडीत, Headquarters Western Naval Command, Ballard Pier, Tiger gate, 
Naval Dockyard Mumbai- ४०००२३. 
१२. वित्त विभाग व्यय)४) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


